प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मंजूर 
असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ या 
कालावधी करिता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ PH. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: २३ मार्च, २०२१ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/२४०/ 
प्र.क्र.१२९/कुक, दिनांक : १७.०९.२०२० 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/मुदतवाढ/२२७ 
पदे/मुदतवाढ/ कक्ष २क/न.क्र.१६४/७२११/२०२१, दि.०१.०२.२०२१ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.१५.०२.२०२१ 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर कार्यक्रमांतर्गत २२७ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यासंदर्भाबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सदर २२७ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाळ आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ लेखाशीर्षाखाली 
असलेल्या अस्थायी पदांच्या आढाव्यास उच्च स्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट अ नुसार मंजूर कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन | पद-संख्या 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 

१ | संशोधन अधिकारी 5-२३:६७७००-२०८७०० Pt 
2 | PCT ATT बाल संगोपन अधिकारी | 5-२३:६७७००-२०८७०० ३० 
एकूण (अ) ३१ 

3 आरोग्य सामुग्री देखभाल अधिकारी | 5-१५:४१८००-१३२३०० | १ 

एकूण (ब) PF | 

४ सांख्यिकी पर्यवेक्षक 5-१५:४१८००-१३२३०० ३० 

षु सहाय्यक अधिक्षक 5-१३:३५४००-११२४०० 1१ 
६ शितसाखळी तंत्रज्ञ 5-१०:२९२००-९२३०० ३० 

७ लघुलेखक 5-८:२५५००-८११०० | १__| 
८ टंकलेखक 5-६:१९९००-६३२०० ३० 
९ वाहन चालक 5-६:१९९००-६३२०० १०२३ 
एकूण (क) १९५ 
एकूण (अ--ब--क) २२७ 


२. सदर अस्थायी २२७ पदांवरील होणारा खर्च हा आर -१, २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, 009 - संचालन व प्रशासन, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) 
(०९) प्रजोत्पादन विषयक व बाल आरोग्य कार्यक्रम - (२२११ ०५४१) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०- 
२०२१ व सन २०२१-२०२२ या वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१७१३०७३७२५१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
bd ou=Public Health Department, 

Va rs h a M U ny a postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20 
b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 

B h a i O S e serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8 
5325223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
cn=Varsha Munja Bharose 
Date: 2021.03.23 16:41:45 +05'30' 


(वर्षा मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवडनस्ती (कु.क). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


विवरणपत्र 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत -प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ 
अस्थायी पदांचा तपशील 
अ) पुणे मुख्यालय 
अ.क्र. पदनाम मंजूर पदांची संख्या 
a 2 3 
| 9 | संशोधन अधिकारी a 
२ | लघुलेखक शिका 
३ | आरोग्यसामुग्री अधिकारी शि गे 
४ | सहाय्यक अधिक्षक शिका 
एकूण PB 
ब) जिल्हास्तर मुंबई महानगरपालिका, ठाणे / नांदेड जिल्ह्यांसाठी 
| 4 जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी २ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी २ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) २ 
४ | टंकलेखक २ 
५ | वाहनचालक ४ 
एकूण १२ 
क) चंद्रपूर, अकोला, औरंगाबाद व रायगड जिल्ह्यांकरीता 
| 4 जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी ४ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी ४ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) ४ 
४ | टंकलेखक ४ 
५ | वाहनचालक १३ 
एकूण २९ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२२/प्र.क्र.६८/ कु.क. 


ड) पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, परभणी जिल्ह्यांकरीता 


| जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी षु 
२ | सांख्यिकी अधिकारी षु 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) षु 
४ | टंकलेखक षु 
५ | वाहनचालक २४ 

एकूण ae 


इ) यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा व मुंबई महानगरपालिका 


शड जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 9 
२ | सांख्यिकी अधिकारी ७ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) ७ 
४ | टंकलेखक ७ 
५ | वाहनचालक २५ 

एकूण ५३ 

ई) बीड, सोलापूर, जळगांव, धुळे, जालना, सांगली, वर्धा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, रत्नागिरी व 
सातारा जिल्ह्यांसाठी 

शि] जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी १२ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी १२ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) १२ 
४ | टंकलेखक १२ 
५ | वाहनचालक ३७ 

एकूण ८५ 

एकूण २२७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


